दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई 
मधील “गट अ ते गट-ड” संवर्गातील पदाकरीता 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख:- ०६ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्राज्ञान संचालनालय) शासन निर्णय क्र. मातंसं/नस्ती ०४/ ४६/ 
३९/०२, दिनांक २०.०१.२०११ 
२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग २०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 
४. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१ 
. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्राज्ञान), शासन निर्णय क्रमांक: मातंसं २०२१/प्र.क्र.१०/से-१/३९, 
दि. १८.०२.२०२१. 
७. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. रागांवितंआ/फाईल २०२१/प्र.क्र.२९, 
दि. ०५.०३.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


yaa) 


अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदीस 
अनुसरुन उपरोक्त संदर्भ अक्र.५ येथील दि. २० जानेवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये माहिती तंत्राज्ञान 
संचालनालयामधील गट अव गट ब या संवर्गातील पदांवर शारीरिकदृष्ट्या अपंगांसाठी सुयोग्य पदांची निश्चिती 
करण्यात आली होती. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र.४ येथे नमुद दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केळी आहे. सदर यादीनुसार विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील कार्यालयातील जी 
पदे समान आहेत ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करुन तसे आदेशा निर्गमित करावेत, असे आदेशा संदर्भाधीन 
अ.क्र.५ येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन अ.क्र.9 येथील पत्रान्वये कळविल्यानुसार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान 
आयोगाच्या आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड संवर्गामधील पदांवर दिव्यांगासाठी सुयोग्य पदे निश्चित करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 


दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यामध्ये 
नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट"अ" ते गट "ड 
मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत SAM पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील 

ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप, प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान 
आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


२. केंद्र शासनाने वर नमूद दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
आहेत. त्या यादीतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील सर्व पदासाठी सुनिश्चित केल्याप्रमाणे, राजीव गांधी विज्ञान व 
तंत्रज्ञान आयोगामधील पदे विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, राजीव 
गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामधील दोन पदे से-१ यांनी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात वरिष्ठ 
वैज्ञानिक/कनिष्ठ वैज्ञानिक पदांचा समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे सदर पदांचा समावेश या शासन 
निर्णयात करण्यात आलेला नाही. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२,०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६१५५७३०७८११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 1... 
Dilip Prabhakar यान 


2.5.4.20=89b94ecffd8918a27 10a5d1d74df983 1 b69f2b6F9 1aaf2BfSf7edafe 
f961baa1 


INumber=db77568a940bb360a 1 ce 1bd2bdd5ff1d01208e90a71ed 
eshmukh तितला नया 


2021.04.06 16:01:55 +05'30' 


(दिलीप देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१२. कक्ष अधिकारी, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई- ३२ 
१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 


राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई शासन निर्णय क्र.मातंसं-२०२१/प्र.क्र. १०/से-१/३९, 


दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


अ. पदनाम शारीरिक पात्रता । दिव्यांग प्रवर्गासाठी सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
क्र सुनिक्षिती 
१ | उच्च श्रेणी लघुलेखक | S,ST,W,L.MF, C) OL, टंकलेखन आणि श्रुतलेखन तसेच कार्यालयीन 
(इंग्रजी) RW,SE,H,C LC,DW,AAV, ।नस्त्या व पत्रव्यवहार सांभाळणे. वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांकरिता दूरध्वनीवर संपर्क साधणे. 
२ निम्म श्रेणी S,ST,W,L,MF, C) OL, oo आणि sage तसेच कार्यालयीन 
लघुलेखक RW,SE,H,C LC.DW,AAV, ।नस्त्या व पत्रव्यवहार सांभाळणे. वरिष्ठ 
(इंग्रजी/मराठी) अधिकाऱ्यांकरिता दूरध्वनीवर संपर्क साधणे. 
३ | लिपिक-टंकलेखक | S,ST.W.L,MF, | C) OL, आवक-जावक नोंदवह्या ठेवणे, टंकलेखन, 
RW,SE.H,C | LC,DW,AAV, पत्रव्यवहार सांभाळणे, पत्रव्यवहाराचे वितरण 
मर्यादित सर्वसामान्य पत्रव्यवहार सांभाळणे, मर्यादित 
पदसंख्येमुळे कार्यालय आणि कार्यालयाच्या बाहेरची 
बहुदेशीय स्वरुपाची कामे सांभाळणे. 
Abbreviations: 
Sr. | Abbreviation | Long Form Sr. | Abbreviation Long Form 
No. No. 
1 [Bs Blind | 9 | DW Dwarfism 
LV Low Vision 10 | AAV Acid Attack Victim 
3 — Deaf 11 | ASD Autism Spectrum 
Disorder (M-Mild) 
4 |HH Hearing Handicapped 12 | ID Intellectual Disability 
5 | OL One Leg 13 | SLD Special Learning 
Disability 
| 6 | OAL One Arm and One Leg 14 | MI Mental 1111655 
7 | CP Cerebral Palsy 15 | MD Multiple Disabilities 
| 8 | LC Leprosy Cured 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०२१/प्र.क्र.१५/से-२/३९ 


Abbreviations: 

Sr. Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 

No No 
1 S Sitting 1 el Pilling & Pushing 
2 ST Standing hae cd MF Manipulation by Fingers 
3 W walking je | SE Seeing 
4 BN Bending 10 |H Hearing 
5 L Lifting 11 C communication 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


